राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत 
चालविण्यात येणा-या शासकीय माध्यमिक 
आश्रमशाळा, किनवट, ता. किनवट, जि. 
नांदेड या शाळेस संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय 
सुरू करून श्रेणीवाढ करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा-२०२१/प्र.क्र.२३/का.१३ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
तारीख: 92 मे, २०२१. 
वाचा :- 

(9) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, अमरावती यांचे पत्र क्र. शाआझ्ा २०२१/ 
प्रक्र./का.२ (ड)/४६७/२०२१, दि.२२/०१/२०२१. 

(२ बालंकाचा सक्‍तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम-२००९. 

(३) शालेय शिक्षण विभागाचे पत्र क्र.न्यायप्र-२०१३/ (३१२/२०१३)/ टिएनटि-१, 
दि.०२/०१/२०१४ मध्ये नमुद रिट याचिका क्र ९५/२०१० मधील सर्वोच्च 
न्यायालयाचे आदेशा. 

(8) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.शाआशा २०१८/प्र.क्र.२९५/ का.१३, 
दि.२७ नोव्हेंबर, २०१८. 

(५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ ३, दि.४ मे, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्यातील डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार व्हावा या 
हेतूने शासनाने सन १९७२-७३ पासून "आश्रमशाळा समूह" योजना सुरु केली. या योजनेंतर्गत सध्या 
शासनामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या एकूण ४९९ शासकीय आश्रमशाळा असून त्यापैकी शासकीय 
प्राथमिक आश्रमशाळा व माध्यमिक शासकीय आश्रमशाळा सुरु आहेत. त्यापैकी काही माध्यमिक 
आश्रमशाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालये सुरु आहेत. सन २०२१-२०२२ या शौक्षणिक वर्षापासून 
mena माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ करून संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (इ.११वी व 
इ.१२ वी.) मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुषंगाने शासन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः- 


राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालविण्यात शासकीय माध्यमिक 
आश्रमशाळा, किनवट, ता. किनवट, जि. नांदेड या शाळेस संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालय (कला व 
विज्ञान शाखा) सन 2029-2022 या शैक्षणिक वर्षापासून (इ.११ वी. व इ.१२ वी) श्रेणीवाढ करण्यास 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.४ मे, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील अटीनूसार 
नवीन पद भरती न करता उपलब्ध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांतून नवीन वर्ग सुरू करण्याबाबत 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सबब, सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षापासून उक्त माध्यमिक 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझा-२०२१/प्र.क्र.२३/का.१३ 
2022-2023 मध्ये इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यात यावेत. 


२. वित्त विभागाच्या दि.४ मे, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयात शिथिलता आल्यानंतर 
आकृतीबंधानूसार नवीन पद मान्यतेचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, 
नाशिक यांचेमार्फत शासनास सादर करण्यात यावा. 


३. श्रेणीवाढीची मान्यता देण्यात आलेल्या शासकीय आश्रमशाळांचा शौक्षणिक दर्जा उंचावणे 
आव्यक आहे. त्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 


(१) त्याहदष्टिने अशा आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांचा वार्षिक निकाल किमान ८०% 
असावा. तसेच त्यापैकी किमान ६०% विद्यार्थ्यांना प्रथमश्रेणी मिळणे आवश्‍यक 
राहील. 

(२) पद निर्मितीच्या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्याशिवाय पदभरती करता येणार नाही. 


(३) बालकांचा सक्तीचा व मोफत शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ अंतर्गत नमुद 
करण्यात आलेल्या सोयी-सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करणे व शिक्षणाचा स्तर 
उकृष्ट ठेवणे बंधनकारक राहील. तसेच उक्त संदर्भ.३ मधील दि.०२/०१/२०१४ 
च्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या पत्रात नमूद सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
निर्देशाचे काटेकोर पालन करण्यात यावे. 


४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक यांनी उपरोक्त बाबत 
आवड्यक ती कार्यवाही तात्काळ करावी. उपरोक्‍त खर्च शासकीय आश्रमशाळांच्या संबंधित 
अर्थसंकल्पिय ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व वेळोवेळी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


षु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५०७१४३२२३१०२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GAJANAN RAMDAS ८ 
DESHMUKH 


(गजानन रा. देशमुख) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्राळय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री (आ.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.राज्यमंत्री (आ.वि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा-२०२१/प्र.क्र.२३/का.१३ 


५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

८. मा.अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

९. सर्व मा.विधानसभा सदस्य/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
यांचे मार्फत. 


१०.आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

११.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 

१२.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१३.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

१५.संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१६.संचालक, माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७.संचालक, उच्च शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८. सदस्य सचिव तथा राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, जवाहर 
बाल भवन ,नेताजी सुभाषचंद्र मार्ग,चर्नी रोड , मुंबई - ४००००४. 

१९.विभागीय शिक्षण संचालक, नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती. 

२०.संचालक, सर्व शिक्षा अभियान संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, चर्नी रोड, मुंबई. 

२१.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २ मुंबई/ नागपूर. 

२२.महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र -१/ २ मुंबई/ नागपूर. 

२३.संचालक, लेखा व कोषागरे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/यवतमाळ /अमरावती. 


२५.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

२६.मुख्याध्यापक, शासकीय माध्यमिक आश्रमशाळा, किनवट, ता. किनवट, जि. नांदेड 
(प्रकल्प कार्यालय, किनवट यांच्यामार्फत) 


२७. निवडनस्ती (का-१३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


